राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत दिल्यामुळे 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे 
अर्थसहाय्य (समायोजन) सन २०२०-२१. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. निधीवी-२०२०/प्र.क.३८/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


4. 
al 
th 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 

शासन निर्णय ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.निधीवी-२०२०/प्र.क.३८(१/ऊर्जा-३, दिनांक १८.०९.२०२० 
शासन निर्णय ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.निधीवी-२०२०/प्र.क.३८(२)/ऊर्जा-३, दिनांक १८.०९.२०२० 
महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-कॉम/शासन/मागणी/सवलत/००४३३०, दिनांक २३.०२.२०२१. 

शासन निर्णय ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.पुनर्वि-२१/प्र.क.३३/ऊर्जा-३, दिनांक २७.०३.२०२१ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादितकडून वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरण कंपनीस 
केली जाते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस कृषि पंप ग्राहकांना अर्थसहाय याकरिता वित्तीय वर्ष 
२०२०-२१ मध्ये मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५७२ या लेखाशीर्षाखाली रू.५५८१.१०६२ 
कोटीची अर्थसंकल्पिय तरतूद व संदर्भ क्र. ५ येथील झासन निर्णयान्वये रु. १३०४.८६३७ कोटी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन एकूण रु. ६८८५.९६९९ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये रु. 4oo.00 कोटी रोखीने व संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये रु. 
९६०.०० कोटी समायोजनाने महावितरणला वितरीत करण्यात आले आहेत. उर्वरित तरतूद रु. ५४२५.९६९९ 
कोटी महावितरणला वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 


महावितरण कंपनीकडून जानेवारी, २०१९ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत विद्युत शुल्कापोटी रू. 
१४६३.२० कोटी व वीज विक्रीकरापोटी रू. १३९.७६ कोटी अशी एकूण रक्‍कम रु. १६०२.९५ कोटी इतकी 
शासनास येणे असलेल्या रक्‍्कमेपैकी उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ येथील आदेशान्वये रु. ९६०.०० कोटीचे 
समायोजन करण्यात आले असून विद्युत श्ुल्कापोटी रु. ६४२.९५ कोटी रक्कमेचे समायोजन बाकी 
दाखविण्यात आले होते, तथापि, पुन:श्च केलेल्या तपासणीमध्ये ही रक्‍कम रु. ९१७.७९३७ कोटी असल्याचे 
दिसून आले. 

महावितरण कंपनीकडून सन २०१९-२० मध्ये एकूण रु. ६९८३.७१ कोटी इतकी रक्कम विद्युत 
शुल्कापोटी व वीज विक्रीकरापोटी जमा करण्यात आली आहे. त्यापैकी रु. ४८५४.५५ कोटी रक्कमेचे 
समायोजन करण्यात आले असून रु. २१२९.१७ कोटी रक्कमेचे समायोजन बाकी आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२०/प्र.क.३८/ऊर्जा-३ 


महावितरण कंपनीकडून सन २०२०-२१ मध्ये एकूण रु. ५५८६.२० कोटी इतकी रक्कम विद्युत 
शुल्कापोटी व वीज विक्रीकरापोटी जमा करण्यात आली आहे. त्यापैकी कोणत्याही रक्कमेचे समायोजन 
करण्यात आले नसल्याने रु. ५५८६.२० कोटी रक्कमेचे समायोजन बाकी आहे. त्यानुसार मार्च, २०२१ अखेर 
एकूण रु. ८६३३.१६ कोटी रक्कमेचे समायोजन करणे आवश्‍यक आहे, तथापि, समायोजनासाठी रु. 
५४२५.९६९९ कोटी रक्‍कम उपलब्ध आहे. उपलब्ध रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस 
समायोजनाने उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कृषीपंप ग्राहकांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी महाराष्ट्र 


राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय असलेली अनुदानाची रक्‍कम रु.५४२५.९६९९ कोटी (रुपये 
पाच हजार चारशे पंचवीस कोटी शहाण्णव लाख नव्‌वृयाण्णव हजार फक्त) रोखीने वितरीत न करता 
समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, 
वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०१) कृषीपंप ग्राहकांना वीजदर सवळत 
(सर्वसाधारण) (२८०१५५७२), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु.५४२५.९६९९ कोटी (रुपये पाच हजार areal पंचवीस 
कोटी शहाण्णव लाख नव्याण्णव हजार फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे 
महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे असलेल्या रक्‍कमेपोटी वसूल करण्यात यावी व खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

१) | वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या ९१७,७९,३७,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
आदेशान्वये समायोजित (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
करावयाची रक्‍कम (जानेवारी, १९५८ खालीळ जमा रक्कमा 
२०१९ ते मार्च, 2098 अंशात:) (000830082) 

2) | वित्तीय वर्षे 209-20 AT] ६८२,१५,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
आदेशान्वये समायोजित (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
करावयाची रक्कम (जुले, २०१९ १९५८ खालील जमा रक्कमा 
ते सप्टेंबर,२०१९ अंऱात:) (०००४२३००९२) 

३) । वित्तीय वर्ष २०१९-२० या १४६,९०,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
आदेशान्वये समायोजित (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
करावयाची रक्‍कम (ऑक्टोंबर, १९५८ खालीळ जमा रक्कमा 
२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ अंशात:) (०००४३००९२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२०/प्र.क.३८/ऊर्जा-३ 


तपशील 


रक्‍कम रुपये 


जमा लेखाशिर्ष 


8) 


॥। वित्तीय वर्ष २०१९-२० या 


वर्षातील वीजेच्या विक्रीवरील 
करापोटी या आदेशान्वये 
समायोजित करावयाची रक्‍कम 
(ऑक्टोंबर, २०१९ ते डिसेंबर, 
2020 अंशत:) 


९,२५,००,०००/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर 
(०१) (०३) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील 
कर  (०००४३००८३) (सुधारणा) 
अधिनियम २००४ 


वित्तीय वर्षे २०१९-२० या 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या 
आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (जानेवारी, 
२०२० ते मार्च, २०२० अंशत) 


१२१३,१७,००,०००/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
(०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
१९५८ खालील जमा रक्कमा 
(०००४३००९२) 


६) । वित्तीय वर्ष २०१९-२० या ७७,७०,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील वीजेच्या विक्रीवरील वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर 
करापोटी या आदेशान्वये (०१) (03) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील 
समायोजित करावयाची रक्‍कम कर  (०००४३००८३) (सुधारणा) 
(जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० अधिनियम २००४ 
अंशत:) 

७ | वित्तीय वर्षे २०२०-२१ या ७९९,९४,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
आदेशान्वये समायोजित (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
करावयाची रक्‍कम (एप्रिल, १९५८ खालीळ जमा रक्कमा 
२०२० ते जुन, २०२० पुर्णत:) (०००४३००९२) 

८) । वित्तीय वर्ष २०२०-२१ या ५३,४३,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील वीजेच्या विक्रीवरील वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर 
करापोटी या आदेशान्वये (०१) (०३) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील 
समायोजित करावयाची रक्‍कम PX  (०००४३००८३) (सुधारणा) 
(एप्रिल, २०२० ते जुन,२०२० अधिनियम २००४ 
पुर्णत:) 

९) | वित्तीय वर्षे २०२०-२१ AT] १४३८,६२,६२,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
आदेशान्वये समायोजित (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
करावयाची रक्‍कम (जुले, २०२० १९५८ खालीळ जमा रक्कमा 
ते सप्टेंबर, २०२० अंशत:) (000830082) 

qo) | वित्तीय वर्ष २०२०-२१ या ८७,०१,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 


वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या 
आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (जुले, २०२० 
ते सप्टेंबर, २०२० पूर्णत:) 


वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर 
(०१) (०३) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील 
कर (0०००४३००८३) (सुधारणा) 
अधिनियम २००४ 


एकूण 


षु 8 2 षु 1 ९ ६ 9 ९ ९ 900 ०/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२०/प्र.क.३८/ऊर्जा-३ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या 
अखत्यारित व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु.५४२५.९६९९ कोटी (रुपये पाच हजार 
चारशे पंचवीस कोटी शहाण्णव लाख नव्याण्णव हजार फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास 
कळवावे. 
५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात 
येत असल्याने रु.५४२५.९६९९ कोटी (रुपये पाच हजार चारडो पंचवीस कोटी शहाण्णव लाख नव्याण्णव 
हजार फक्त) सदर रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
६. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना उपरोक्त समायोजनाव्दारे वितरीत करावयाची 
रक्‍कम ही वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत आहे. 
७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०५१०१६१०२०५९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 


N h DN: c=IN, 0: u=Industries, Energy 

anasane and abou 32 teMahaas 
2.5.4,20=a7 1698611123263cde9d32423e9bb73044d9 1 edOcffad 
3b6267198ee5014159f, 


Of, 
4 serialNumber=6c39e28581 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1 
ajaram hanes 
Date: 2021.05.10 16:19:58 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाल महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग 
बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, HRMS, die 
मुंबई ४०००५१ 
) सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी,राळेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय. वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 
qo) उप सचिव (ऊर्जा-५) ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
११) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१२) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग,३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई. 
१३) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


